कायदेविषयक शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांकरीता 
“विधि विधान इंटर्नशिप उपक्रम” आदेश. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, विधि विधान शाखा, 
शासन आदेश क्रमांक, एलइजी- ५००/ब,२०२४, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक १०मे २०२४. 


संदर्भ: (१ ज्ञासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्रमांक १०८२/ब,२०२३ , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२३. 
(२) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्रमांक एलइजी-४९७/ब, २०२४, दिनांक ९ मे २०२४. 


इंटर्नशिप आदेश 
बॅच-२ 
(विधि विधान इंटर्नशिप बॅच - २ चा कालावधी दि. १० जून २०२४ ते दि. १९ जुलै २०२४) 


विधि विधान इंटर्नशिप उपक्रमाचा उद्देश :- 

विधि विधान विषयक कार्यपध्दती (Law Making Procedure) ची माहिती कोणत्याही विधि 
महाविद्यालयात अथवा विद्यापीठात शिकवली जात नाही. तसेच ती महाविद्यालयीन 
पाठ्यक्रमाचा किंवा अभ्यासक्रमाचा ही भाग असत नाही. कायदेविषयक प्रस्तावांची तपासणी 
करण्याची प्रक्रिया, विधेयकांचा मसुदा तयार करणे, अध्यादेशांचा मसुदा तयार करणे, नियम, 
अधिसूचना, omar, इत्यादींचा मसुदा तयार करणे यासारख्या विधि विधान व दुय्यम विधि 
विधान विषयक प्रक्रियेबद्दल, महाराष्ट्र राज्यात कायद्याचे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना 
माहिती व्हावी, जेणेकरून इंटर्नशिपमधील अनुभव विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भविष्यातील 
कायवेक्षेत्रातील करियर करीता उपयुक्‍त ठरावा, या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र शासनाच्या विधि व 
न्याय विभागाच्या विधि विधान शाखेमध्ये, विधि विधान इंटर्नशिप उपक्रमाचे आयोजन करण्याचा 
निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


२. इंटर्नशिप उपक्रमाची रुपरेषा: 

(क) शासनाच्या कामकाजाबद्दलची माहिती, 

(ख) विघधेयकांचे व अध्यादेशांचे प्रारुप तयार करण्याबाबतची कार्यपध्दती (Drafting 
of Bills and Ordinances), 

(ग) अधिनियमाअन्वये नियमांचे व अधिसूचनांचे प्रारुप तयार करण्याची कार्यपध्दती 
(Drafting of Rules and Notifications under the Act) 

@ fer मंडळात विधेयके पारित करण्याबाबतची कार्यपध्दती (Bill passing 
procedure in the State Legislature). 

(इ) विधि व न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद (Interaction with senior 
officers of the Law and Judiciary Department). 


झञासन आदेश क्रमांकः एलइजी- 


(च) संविधानातील कायदेविषयक तरतुदी व त्यांचा प्रत्यक्ष वापर तसेच विविध कायदे व 
त्यांमधील विशिष्ट प्रकारच्या तरतुदींबाबतची माहिती. 
(छ)विधि व न्याय विभागातील विधि विधान शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत कामाचा 
प्रत्यक्ष अनुभव, 
(ज)विधि विधान आणि नियम, अधिसूचना यांच्याशी संबंधित विविध विषयांवर व्याख्याने. 
(झ)विधि विधानाच्या कामकाजाबाबत संबंधित कार्यालयांना भेटी देणे, इत्यादी. 
३. कालावधी :- सन २०२४ या वर्षातील विधि विधान इंटर्नक्षिपची दुसरी बॅच दि. १० जून 
२०२४ते १९ जुलै २०२४ या ६ आठवड्यांच्या कालावधीसाठी आयोजित करण्यात येईल. 


४. पात्रता:- महाराष्ट्रातील विधि महाविद्यालये व विद्यापीठे यांमधील खालील विद्यार्थी विधि 
विधान इंटर्नक्षिप उपक्रमासाठी AICTE च्या पोर्टलद्वारे अर्ज करण्यास पात्र असतील:- 
(१. (आ ५ वर्षांचा विधि पदवी अभ्यासक्रम :- चौथ्या किंवा पाचव्या वर्षात शिकत 
असलेले विद्यार्थी; 
(ब) ३ वर्षाचा विधि पदवी अभ्यासक्रम :- दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या वर्षात शिकत 
असलेले विद्यार्थी; 
(क) विधि पदव्युत्तर पदवी (LLM. (Master of Laws)» पहिल्या किंवा 
दुसऱ्या वर्षात शिकत असलेले विद्यार्थी 
(२ विद्यार्थ्याचे वय २८ वर्षापेक्षा जास्त नसावे, 
५. अर्ज करण्याचा कालावधी :- पात्र विद्यार्थ्यांनी सदर उपक्रमासाठीचे अर्ज AICTE च्या 
पोर्टलद्वारे दि. २२मे २०२४ पर्यंत करावेत. दि. २२ मे २०२४ नंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा विचार 
केला जाणार नाही. सदर उपक्रमासाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना याबाबतीत ३१ मे पर्यंत 
कळविण्यात येईल. 
६. अर्ज करण्याची कार्यपध्दती :- (१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, दि. २९ 
फेब्रुवारी, २०२४ च्या अंतरवासिता उपक्रम धोरणानुसार intermship Programme) विद्यार्थी 
AICTE इंटर्नशिप पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज खालील पध्दतीने करु हाकतील: 
(a) Open AICTE Internship Portal ( https://internship aicte-india.org/) 


(b) For detail infromation about how to register and how to apply see 
Annexures A and B appended hereto 
(४ परिच्छेद ७ मध्ये नमुद केलेल्या विद्यार्थ्यांनी AICTE Internship Portal वर अभ्यासक्रमानुसार 
त्यांच्या संबंधित ऑनलाईन अर्ज करावयाचा आहे. 
(8) विद्यार्थ्यांनी खालील कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करणे आवझयक आहे,- 
(@) MH CET Law / CLAT Score Card 
(बा 9" / HSC Mark Sheet 
(क) Last passed examination Mark Shest 
(४ अपूर्ण माहिती असलेले अर्ज ren धरण्यात येणार नाहीत. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


ज्ञासन आदेश क्रमांकः एलइजी- ५००/ब,२०२४, 


6. (9) सदर इंटर्नक्षिप बॅच २ करीता १० विद्यार्थ्यांची निवड खालीलप्रमाणे करण्यात येईल: 
(आ. पवर्षांचा विधि पदवी अभ्यासक्रम (Five Year LLB Course) ६विद्यार्थी (३ मुले 


व३ मुली); 
@ ३ वर्षांचा विधि पदवी अभ्यासक्रम (Three Year LLB Course) :- २ विद्यार्थी (१ 
मुलगा व १ मुलगी); 
(क) विधि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम (LL.M. (Master of Laws) :- २ विद्यार्थी (१ 
मुलगा व १ मुलगी). 


उपरोक्त अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास, गुणवत्तेनुसार इतर 
विद्यार्थ्याची निवड करण्यात येईल. 

(२ परिच्छेद ७ (१) मध्ये दिलेल्या (अ), (ब) व (क) अभ्यासक्रमांकरीता 4॥1६ च्या पोर्टलवर 
स्वतंत्र इंटर्नशिप उपक्रम प्रसिद्ध केलेले आहेत. 


८. विद्यार्थ्यांची निवड :- (१) प्राप्त अर्जांमधून उक्त इंटर्नझिप उपक्रमासाठी गुणवत्तेनुसार 
विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांची निवड MH CET Law / CLAT च्या गुणांनुसार 
वसमान गुण असल्यास १२ वी च्या गुणांनुसार केली जाईल. 

(३) विद्यार्थ्यांची निवड करण्याबाबतचे सर्व अधिकार सचिव (विधि विधान), विधि व न्याय विभाग 
यांना असतील. 

(४) प्राप्त अर्जांमधून १० महाविद्यालयातील / विद्यापीठातील, परिच्छेद ७ (१) मध्ये नमूद 
केलेल्या वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमानुसार एकूण १० विद्यार्थी गुणवत्तेनुसार निवडले जातील ज्यात 
५ मुले व ५ मुली असतील. राज्यातील विविध महाविद्यालयामधील विद्यार्थ्यांना संधी मिळावी 
म्हणून एका महाविद्यालयातील / विद्यापीठातील, एकाच विद्यार्थ्याची निवड केली जाईल. 

(५) निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना फोन अथवा ईमेल द्वारे कळविण्यात येईल, तसेच विधि व न्याय 
विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर यादी दर्शविण्यात येईल chutps/j maharashtra gown). 

परंतु, निवड न झालेल्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारे कळविण्यात येणार नाही. 


९. इंटर्नक्षिपचे ठिकाण :- विधि व न्याय विभाग, विधि विधान शाखा, पाचवा मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 


१०. इंटर्नशिपचा वेळ :- सकाळी ११.०० ते सायं. ६.०० PAR, रविवार व इतर सार्वजनिक 
सुट्या वगळून). प्रत्येक विद्यार्थ्याला दररोज येण्याची व जाण्याची नोंद कार्यालयामधे ठेवण्यात 
आलेल्या संबंधित नोंदवहीमध्ये (Attendance Register) करावी लागेल. 


११. निवड झालेल्या प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना विधि व न्याय विभागातील, विधि विधान 
शाखेतील अधिकाऱ्यांकडे नेमुन देण्यात येईल. 


१२. विधि विधान इंटर्नशिप उपक्रमाच्या अटी व शर्ती :- 
(क) इं्टनश्षिप उपक्रम यझास्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रु. १०,०००/- (रुपये 
दहा हजार फक्त) इतके विद्यावेतन देण्यात येईल. 


पृष्ठ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एलइजी- 


(ख| निवड झाल्याचे कळविल्यानंतर, विद्यार्थ्याला इंटर्नशिपच्या ठिकाणी व विहित 
दिवशी व वेळेत स्वखर्चाने उपस्थित राहावे लागेल. 

(गा इंटर्नशिप उपक्रमाअंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना कार्यालयातील सर्व 
नियमांचे पालन करुन निर्धारीत वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहावे लागेल. 

(घो सचिव (विधि विधान) व विधि विधान शाखेतील अधिकाऱ्यांचे सर्व Freer पाळणे 
बंधनकारक असेल. 

© निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांवर निवडीसाठी 
कोणत्याही प्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारास निवड 
प्रक्रियेतून बाद करण्याचा अधिकार सचिव (विधि विधान) यांना राहील. 

(च) इंटर्नशिप उपक्रमाच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांना तात्पुरते प्रवेशपत्र देण्यात येईल व 
इंटर्नक्षिप कालावधी संपल्यानंतर सदर प्रवेशपत्र विभागाकडे जमा करणे 
बंधनकारक राहील. 

(छ) काही अपरिहार्य कारणामुळे इंटर्नशिप कालावधी दरम्यान विद्यार्थ्याला हा उपक्रम 
पूर्ण करणे arama झाल्यास, संबंधीत विद्यार्थ्याने सचिव (विधि विधान) यांना लेखी 
पूर्वसूचना देणे आवश्‍यक राहील. 

(जा इंटर्नशिप कालावधीत गैरशिस्तीच्या कारणामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याचा इंटर्नशिप 
उपक्रम रद्द / समाप्त करण्याचा अधिकार सचिव (विधि विधान) यांना राहील. 

(झो प्रत्येक विद्यार्थ्याने इंटर्नशिप उपक्रमादरम्यान केलेल्या कामकाजाचे विवरण 
तसेच त्यातून ज्ञात झालेल्या माहितीबाबत दैनंदिनीत नोंद ठेवणे आवश्‍यक 
राहील. 

(ञ) इंटर्नशिप उपक्रमाच्या अटी व श्तींमध्ये बदल करण्याचा अधिकार सचिव (विघि 
विधान) यांना राहील. 

© निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना कामाच्या गोपनीयतेबाबत हमी (Undertaking) द्यावी 
लागेल. 

१३. कार्य अहवाल :- इंटर्नक्षिप उपक्रम समाप्तीच्या अंतिम आठवड्यात प्रशिक्षणार्थी 
विद्यार्थ्याला प्रशिक्षणाबाबतचा अहवाल सचिव (विधि विधान), विधि व न्याय विभाग, यांचेकडे 
सादर करावा लागेल. 


१४. प्रमाणपत्र :- विद्यार्थ्यांनी इंटर्नशिप उपक्रम समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर व 
कार्यअहवाल सादर केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप बाबतचे प्रमाणपत्र, सचिव (विधि विधान), 
विधि व न्याय विभाग, यांच्या स्वाक्षरीने देण्यात येईल. 


Note: 
(1) The online appli 
be considered. 
(2) Application received through mail or post or by hand will not be 
considered. 
(3) Incomplete applications will not be accepted. 


ions received through AICTE Internship Portal only will 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


आसन आदेश क्रमांकः एलइजी- 


/००/ब, २०२४, 


(4) Only one student from one Law College / University will be selected on 
merit. 

(5) The selection criteria will be based on MH CET Law / CLAT marks and in 
case of equal marks HSC / 120 Std. marks will be considered, 

(6) The List of selected Candidates will be displayed on website of the Law and 
Judiciary Department (htps:/j.maharashtra.gov.in), 


१५. उक्त झासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या ywww.maharashira.cov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०५१०१६५८४०२८१२ असा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SATISH BABAN se 
WAGHOLE La 


(सतिझ्ा वाघोले) 
सचिव (विधि विधान), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१ राज्यपालांचे सचिव, 
२) मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
३) उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव (Law), 
४) उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव (Finance), 
५) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिचालय, मुंबई, 
६) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिचालय, मुंबई. 
७) मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
८) सर्वमंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /सचिव, 
९) सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई, 
१)महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
११विधि विधान झाखेतील सर्व अधिकारी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, ३२. 
१२)कक्ष अधिकारी (कार्यासन- २आ), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३)निवड नस्ती/ "ब" झाखा. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


AICTE Internship _ 


Application Manual 


Study in Maharashtra 


Table of Contents 


How to register 
¢ Registration 
* Email Verification 


How to apply? 
* Login 
¢ Update profile 
* Apply 
* Track the status 


How to Register? 


Before application you need to register as a student in the portal 


Step-1 


Navigate to the site 
https://internship.aicte-india.org/ 


When the webpage is opened, and 
once you are now ready to register in 
the AICTE internship portal 


Click on Register button the top- 
right corner of the page 


vermin cage क्षणाला ४७७००००००० (320 Es 


Tulip 0०4७००, OAC Dashbard lp 4००७७4० Salad nuns Ari ava Gestgged Recently Posted Internship IEEE Scholarship 2024 


Your dream internship is just a click away 


Preparing Young Minds For Future 


1 Crore internship By 2025 | 48,47,379 + Internships | 75,121 + Companies 


JOIN THE REVOLUTION! 


Employer/Poxt Intemship Login 


99> 


Step-2 


Start the next step of your registration 
by selecting your university/college. 
Once the name of university/college is 
filled other details will be system- 
filled 


Now fill in your personal details, ID 
along with Email (username) and 
password in the part below 


After filling all details, click on the 
Register button 


See 9 se 


>>> 


Step-3 


A verification link will be sent to your 
emailid used during registration 


Click the link to verify yourself 


Once verified you will get a pop-up 
message as shown in the screenshot 
here. Your registration is now 
Successful 


“ ह O88 SOG BBD: 


Account Activation Link ॥ळळ न 


AICTE Internship 


Thank You For Registration on Internship Portal. Please Verify Your Sef by cicking on the ink below: 
hites:finternship.s account hn emal=VmladWtzdWi bE yMTMwQ Gals mv: 
0913॥84208/॥478029१6482519157045043002845298 


One attachment - Scanned by Gmail © 


(4 Reply 


[sveRIFIED |] 


चन्ने : eee en 


॥०७७010-9976८634802857147994425517019 


a& 


>>> 


How to Apply? 


Once you are successfully registered , you need to update profile 
and start applying for internships. 


Step-1 


Click on the Login button on the top 
right corner of the opening page. 


Your username will be the email id 
you registered with. 


Fillin your password 


Click on Login 


Login 


Select User Type 


fb 


ee 
225 


99> 


Step-2 


Before starting to apply, you will 
need to update your profile by 
entering your: 


* Personal details 

+ Skills 

* TPO details(optional) 

+ Languages and certifications 
* Reference letter(optional) 

* Upload Documents 

+ Areas of Interest 

¢ Links(Github, LinkedIn) 


Finally, click on the Submit button 
to update your profile 


Personal Details 


First Name* Middle Name 


Moblle Numbert 


Differently Abled” 


‘About Yourself 


Link to External Profile (GitH1ub,Linkedin,|ssuu) 


>>> 


Step-3 


Go to the home page of AICTE portal 
and scroll to the bottom until you 
see the Internships in Maharashtra 
along with the hyperlinks for 
internships regional-wise 


Click the region based on your 
interest . 


For eg: we are clicking on the 
Internships in Mumbai option 


|. 
f 


Internships in India (Popular Cities) 
Recently Added internship 


Anternships in Andaman तळ Internships In Maharashtra Internships Tripura 


Internships in Tait Nadu 


Internships in Arunachal Pradesh 
* Inerstips in Aria 
rips in Con 


99> 


Step-4 
The page will open with all 
internships available in the area of 


Mumbai(since we selected that 
region in previous step). 


Click on View Details button to 
know more about the internship, it’s 
roles and responsibilities, eligibility 
etc. 


या 


INTERNSHIP AT RASHTRIYA CHEMICALS AND FERTILIZERS LIMITED (RCF) 


Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited 


4 FullTme D 26-04-2024 9 Mumbai 
© Startdate Duration Stipend «Apply by 
Immediately 2 Months £0 /mont 06-05-2024 


WEB DEVELOPMENT INTERNSHIP. 
Codespeedy Technology Private Limited 
4. Virtual nternehip 


Ay. Ind 
Kanpur 


cola, Pune, Hy 


Lucknow, Bangalore, Punjab, Mumbai, Patna, Jaipur, Online, 00 Any, Surat, Nagpur Bhopal 


>>> 


ceo 40 


Internship Description 
e = 
INTERNSHIP AT RASHTRIVA CHEMICALS AND FERTILIZERS LIMITED (RCF) 9, 


Rashuya Chemicals and Fer 


Go through the description and ° = een oh 
details of the opportunity and apply 


by clicking on the Apply Now button. 


After applying, you can track your 
application on the dashboard page 


Number of openings 


= >>> 


Annexure B 


Guidelines to Students for filling details in students profile section on 
AICTE Internship Portal 


After registration, Student shall search ‘Legislation Internship 
Program’ in search option provided at the home page of the portal. 
After login, student shall edit click on edit profile 
Student shall select following appropriate course in the student profile 
section:- 
a, 5 years law course: - 
i, Under, highest degree details, Student shall select- Graduation. 
ii. In Graduation details, Student shall select - 
* Course- 5 Years Law Course/BALLB/BBALLBiother. 
Stream - 5 Years Law Course/BALLB/BBALLB/other. 
* Course completion- ongoing 
" Percentage scored — Enter last passed examination 
percentage. 
७. 3 Years law course/ LLB: - 
i, Under, highest degree details, Student shall select- Graduation. 
ii, प Graduation details Student shall select - 
= Course- LLB 3 Years Law 
= Stream —3 years law course. 
= Course completion- Ongoing 
> Percentage scored — Enter last passed examination 


percentage. 


cc. Master of Laws LL.M: - 


In highest degree details Student shall select- 
Post Graduate/Diploma/ Masters. 


ii, In Post Graduation details Student shall select - 


* १४ Course- Master of Law LL.M 

* 7 Stream - Master of Law LL.M. 

* Pg Course completion- Ongoing 

= Percentage scored — Enter last passed examination 


percentage. 


2. In case of CGPA, student shall convert it into percentage by applying 


standard conversion formula. 


3. In edit profile, “Upload Documents” 


section students shall upload- 


i, Latest Resume 
ii, Transeript (Last passed examination marksheet) 
iii, Government Id (preferably Aadhar Card) 


iv. CET/CLAT scorecard. 


4. In ‘Common Entrance Test Detail 


i, Students who want to enter Law CET marks shall select, MH- CET or 
LLB. 


ii, Students who want to enter CLAT marks shall select CLAT. 
iii, Student shall fill Year of CET and Marks scored. 


4. In“Preferred Locations” student shall select ‘MUMBAI 


